सन 2020-29 करीता आदिम 
जमाती विकास कार्यक्रम 
योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी वितरण 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय- २०२०/प्र.क्र. ७१/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १८ नोव्हेंबर २०२० 


वाचा - 
१.जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.9909¥/0¥/2020 SCA/PVTIG, 
दि.०४/०६/२०२० 
२.जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/02/(90)/2020/PVTG, 
दि.२९/०६/२०२० 
३.जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/02/(90)/2020/PVTG, 
दि. २९/०६/२०२० 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम अंतर्गत 
निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांनी प्रकल्प मुल्यमापन समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) fF. 4 F २०२० रोजी 
व्हिडिओ कीन्फरन्सिंगच्या माध्यमातुन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील 
इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने एकुण रु. 9490.00 लक्ष निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
सदर अनुषंगाने केंद्र शासनाने वाचा क्र. २ व ३ वरील पत्रांन्वये वितरीत केलेला ७५३.६७ लक्ष इतका निधी 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन 2020-29 करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत मंजूर 
HAA एकूण रु. १५१०.०० लक्ष (रु. पंधरा कोटी दहा लक्ष रूपये फक्त) इतक्या निधीतुन पुढील 
कामांकरीता तालिकेत स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय- २०२०/प्र.क्र. ७१/का.-१९ 


अ.नं । योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण/योजना । सन २०२०-२१ । वितरीत 
राबविणारी यंत्रणा करिता मंजूर । करण्यात 
(२0//॥1७/संस्था) निधी येणारा निधी 
(रु. लाखात) (रु. लाखात) 
Committed Liability 
a EAGL - Goat rearing intervention for Commissionerate/PO 423,00 299,00 
Katkari tribes. ITDP Shahapur, 
Ghodegaon, Pen / EAGL 
Q Creation of PVTG schools for Madia Commissionerate 400.00 240.00 
Gond, Kolam and Katkari Beneficiary: 
Rs.500 lakh per school Duration -2 Years 
New Project 
3 Training for selected PVTG youth as TRTI 280.00 १४५.०० 
Gramsathis (expansion of existing project) 
Beneficiaries: Rs 100 per 600000 tribal 
(2814 Katkari Tribal Wadi and 571 Kolam 
Villages) Duration of Projects:2 years 
X Creation of Community Radio for PVTGs_ | TRTI १६८.२८ १३४.२८ 
षु Monitoring and Evaluation (2%) Commissionerate/TRTI २८.७२ १३.३९ 
Total 9490.00 (943 .&19 


२. उपरोक्तरु. 043.40 लक्ष निधीचा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष 2224- अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ०२ - अनुसूचित 
जमातीचे कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (४०) आदिम जमातीच्या विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्वये केंद्रीय सहाय्य, 
३१ सहायक अनुदाने (२२२५ ३००१) (वेतनेतर) यामधील सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या 
निधीतून करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने 
आहरीत करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास /प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प /योजना अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 

४. सन २०२०-२१यावर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपैकी अ.क्र 
२,३,४ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन/आयुक्‍तालय/आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करुन 
रुपरेषा तयार करणे, लाभार्थी निश्चित करणे,मुल्यमापन व आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती निश्चित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय- २०२०/प्र.क्र. ७१/का.-१९ 


करावी.या योजनांसाठी सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता/मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करून 
योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा १० तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 
योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाळ व झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास , नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित अंमलबजावणी अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्यांनी त्या 
योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी व Geo-tagged photographs हे www.stcmis.gov.in/smis UT वेबसाईटवर व 
Central Assistance Sceme (CAS) पोर्टलवर अपलोड करावेत. प्रकल्प राबविल्याबाबतचा आवऱ्यक 
दस्ताऐवज अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य प्रकारे जतन केला जाईल याची दक्षता संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेकडून घेण्यात यावी व योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


७. याशझासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासननिर्णय दि. १६ एप्रिल २०२० व शुद्धिपत्रक दिनांक १८ मे 
२०२० मधील तरतुदींनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११८१५१८१६५९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 
Lax mM ikant DN: CN = Laxmikant Gopalrao Dhoke, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


Gopalrao Dhoke be 22%, 25152121 .0520 


(ल. गो. ढोके) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


Cc “८७ AD OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय- २०२०/प्र.क्र. ७१/का.-१९ 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

९. अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

१०.अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१३.नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी , का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१५.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


